RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


IN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक १२ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३२ किंमत रुपये : १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 


मनाई आदेश 


; 


" 


2 


2 


7 


2 


, 


क्रमांक वि.शा / टे -१३ / मनाई आदेश / २०२२- १३६७.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मराठी भाषा दिन , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ शब - ए - मिराज ( बडीरात ) , दिनांक १ मार्च २०२२ महाशिवरात्री , दिनांक 
११ मार्च २०२२ शंभाजीराजे बलिदान दिन या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते 

ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलीस उपआयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 

, 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकुण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 
२. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
४. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
५. सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

६. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागु राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . ” 

. 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत : 


66 


१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 
४. सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे ०२-०० वाजे पासुन ते दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजीचे २४-०० वाजे पर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


५. पोलीस 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय . 


मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३ 


पोलीस उप आयुक्त विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 


मनाई आदेश 


क्रमांक वि.शा. / स.सा.क. / परीक्षा / मनाई आदेश / ६७३ / २०२२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट - ब , ( अराजपत्रिका ) संयुक्त पूर्व 
परीक्षा -२०२१ शनिवार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ११-०० ते दुपारी १२-०० या कालावधीत ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात 
परिमंडळ -१ ठाणे हद्दीत १६ परीक्षा उपकेंद्रावर व परिमंडळ -५ वागळे इस्टेट हद्दीत १५ परीक्षा उपकेंद्रावर विविध शाळा व कॉलेज अशा एकूण 
३१ परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणार आहेत . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परिक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परिक्षेत 
व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परिक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
आहे . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परिक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत 
अधिकारी / कर्मचारी , परिक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात 
जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे.याची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई ३२ , 
दिनांक १ मे , १ ९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच 
पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास 
तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बूथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 

सदरचा मनाई आदेश दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ९ -०० वाजेपासून दुपारी १४-०० वा . पर्यंत पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ 
१ ठाणे व पोलीस उप आयुक्त , परिमंडळ ५ वागळे या परिमंडळ हददीत परिक्षाकेंद्र परिसरापुरताच अंमलात राहील . 

मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात 
चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


2 


ठाणे शहर , 


जय जीत सिंह , 
पोलीस 

आयुक्त , 


ठाणे शहर . 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / रामेश्वर बँक / का.क .१५६ / २०२२ / २५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये रामेश्वर को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


१ 


श्री . अंकुश भास्कर सावंत 


ऑफिसर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई शहर 


अटी. 


7 


6 
. 


१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( ३ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६ . शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र क्र २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसूली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही ' महाराष्ट्र शासन नियुक्त ' आणि किंवा ' सिव्हील कोर्ट ' ' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

वसूली अधिकाऱ्यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर · वसुली अधिकारी , रामेश्वर को - ऑप . बँक लि . , मुंबई असा 
फलक लावता येईल . 

९ . वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


> 


. 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


५ 


११ . 


या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . वसूल अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 
दिनांक ४ जानेवारी २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४ 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 


2 


; 


क्रमांक पतसंस्था / स आ ५ / जनसेवक सह व दख्खन मावळ सह / विलीनीकरण / २०२२ / १७७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . पी . एल . 

. 
खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या , मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम / 
डब्लु.डी / आर.एस.आर / एस.आर / ३ ९ ५ / ८४ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता , जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई ; नोंदणी क्रमांक 
बीओएम / डब्लुटी / आरएसआर / सीआर / १०३४ / १ ९ ८० या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन 
राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण करीत आहे 

उक्त आदेशामुळे दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेचे जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेमध्ये 
विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाचे स्तरावरून दख्खन मावळे सहकारी 
पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत संबंधित , निबंधकास कळवून संस्थेचे नाव ' ड ' रजिस्टरमधून कमी करण्याबाबत आदेशित 
करणेत येत आहे . 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १ ९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत , असले तरी , विलीनीकरणाशी संबंधित 
असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत , मूळ संस्थेची किंवा विलीनीकरण केलेल्या संस्थेची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती 
रुपांतरित किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल . 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे , एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध ' जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही ; न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 


6 


2 


2 


परिशिष्ट 


अटी व शर्ती : 


7 


१ . दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेचे जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेत विलीनीकरणाच्या 
आदेशापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

२ . विलीनीकरणाच्या आदेशापासून दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स 
( भाग ) , रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रक्कमेतून वजा करणे आवश्यक आहे . 
दख्खन मागळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रकमा जनसेवक ' सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या 
संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 

३. विलीनीकरणानंतर दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देय 
राहतील . तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा ठेवीवर या 
पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , 
या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रक्कमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील . तसेच 
दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार 
नाहीत . 

विलीनीकरणानंतर दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती / मुदत ठेवी / चालू खाती / 
मासिक ठेवी व इतर मुदत ठेवीची खाती जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये नमूद वर्गीकरणात उघडण्यात 


. 


7 


> 


४ . 


येतील . 


५ . 


:) 


दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी जनसेवक सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेची राहील . दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या , मुंबई , या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या कराराप्रमाणे 
असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुलीखर्च , लवाद दावा खर्च व अनुषंगिक खर्च करारा 
प्रमाणे भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


७ 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

ते 
६. विलीनीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकास दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेची विविध बँकांमधील शिल्लक , रोख 
शिल्लक व इतर येणी ही जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा याचा 
अधिकार जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेकडे राहील . 

विलीनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी , केलेली करारपत्रे , बंधपत्रे , 
कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे व करार विलीनीकरणानंतर परिणामक्षम राहतील . 

विलीनीकरणानंतर दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेऐवजी जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या नावाने 
सर्व व्यवहार व कामकाज राहील . याबाबत दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या , मुंबई , या संस्थेचे सर्व संचालक , कर्मचारी , अल्पबचत प्रतिनिधी 
व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 

९ . दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरणानंतर जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास त्यांना सामावून घेणे बंधनकारक राहील . सदर कर्मचाऱ्याची सेवा जेष्ठता सेवाप्रविष्ठ झालेल्या 
तारखेपासून विचारात घेऊन वेतन निश्चिती व अनुषंगिकबाबी करण्यात यावी . 

१० . विलीनीकरणापूर्वी दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेत काही दोष , अफरातफर असल्यास त्यास जनसेवक 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 

११ . दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व जनसेवक सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

१२ . विलीनीकरणानंतर दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , संस्थेच्या अंधेरी ( पू . ) मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाचे ठिकाणी 
शाखा सुरु ठेवण्यास व जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई या संस्थेस या कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च २०१ ९ चे परिपत्रकानुसार 
विलीनीकरणाच्या बदल्यात एक प्रोत्साहनपर आळेफाटा , ता . जुन्नर , जि . पुणे येथे शाखा उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे . 

दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई , या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज जनसेवक सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे . 

दख्खन मावळे सहकारी पतपेढी मर्या , मुंबई या संस्थेचे विलीनीकरणाचे आदेशाचे तारखेस असलेले सर्व देणी व मालमत्तेचे वैधानिक 
लेखापरिक्षण करून घेऊन जनसेवक सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेत वर्ग करणेची कार्यवाही करणेत यावी . 

उक्त आदेश सोबतच्या परिशिष्टासह आज दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


. 


१३ . 


१४ . 


7 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


८ 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 
कलम क्र . ११ . 

क्र . भूसंपादन / कात -५ / सीआर / ६५८ / २०२२.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ 
जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 

करावीत . ) 
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती कारणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 

, 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल , उप विभाग पनवेल , ( जुना ठाणानाका ) यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव : - पेंधर , तालुका : - पनवेल , 

जिल्हा : - रायगड 
अनुक्रमांक गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


2 


. 


१ 


९ ७ 


०.०५.४० 


२ 


९९ 


०.३२.६० 


एकूण क्षेत्र 


०.३८.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव 


निर्गमित प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


7 


मौजे- पेंधर , ता . पनवेल येथील नवी मुंबई प्रकल्पासाठी दिवे पनवेल रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय 
महामार्ग -४ वर उड्डाण पूल ( ROB ) बांधणेच्या प्रयोजनासाठी . 
मौजे - पंधर , ता . पनवेल येथील नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व्हे नं.९ ७ , क्षेत्र ०.५.४० 
हे.आर व सर्व्हे नं . ९९ , क्षेत्र ०.३२.६० हे.आर. जमीन , मौजे - तळोजे ( पाचनंद ) , येथील १२.५ % 
योजनाक्षेत्र व मौजे - खारघर , ता.पनवेल येथील नोड ही क्षेत्रे जोडण्यासाठी दिवे पनवेल रेल्वेलाईन 
व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ वर उड्डाण पुलाचे ( ROB ) बांधकाम जलद गतीने करणेसाठी 
आवश्यक आहे . 
नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने होत 
असल्याने प्रस्तावित करण्यात आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकणार 
नाही . त्यामुळे प्रवास जलद गतीने व सुखकर होण्यासाठी उड्डाण पूल बांधणे आवश्यक आहे . 
* * * येथे मजकूर भरावा ( आर्थिक रोजगार , पायाभूत , सुविधा , सोयीसुविधा व इतर 
लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 


करण्यापूर्वी समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


निरंक 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


- 


अनुसूची - चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
मौजे - पंधर , ता . पनवेल येथे उड्डाण पूल बांधल्यास नवी मुंबई शहराची वाढ व विस्तार बघता नवी मुंबई प्रकल्पासाठी दिवे पनवेल रेल्वेलाईन 
व राष्ट्रीय महामार्ग -४ वर उड्डाण पूल ( ROB ) बांधणे आवश्यक आहे . 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक 


पनवेल , 
दिनांक १७ मार्च २०२२ . 


राहुल मुंडके , 
उप विभागीय अधिकारी पनवेल , 

उप विभाग , पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


मिरा - भाईंदर , वसई विरार पोलीस आयुक्तालय यांजकडून 


आदेश 


2 


3 


क्रमांक वि.शा. / टे -४ / एस.एस.सी. / एच.एस.सी. / परिक्षा मनाई आदेश / २०२२-१२९४.- ज्याअर्थी , उपरोक्त विषय संदर्भान्वये कळविण्यात 

/ 
येते की , महाराष्ट्र राज्य , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा तर्फे घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षा ( इयत्ता १२ वी ) दिनांक 
४ मार्च २०२२ ते दिनांक ३० मार्च २०२२ व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा ( इयत्ता १० वी ) दिनांक १५ मार्च २०२२ ते दिनांक ४ एप्रिल २०२२ 
या कालावधीत विभागीय मंडळामार्फत आयोजित करण्यात आलेली आहे 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परिक्षेत 
व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे परिक्षार्थी नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परिक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
आहे . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबधित विभागाचे 
अधिकारी व कर्मचारी परिक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परिक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज अन्य व्यक्ती यांना परिक्षा 
केंद्रावर व उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे याबाबत माझी खात्री झाली 


आहे ; 


ज्याअर्थी , मी , विजयकांत सागर , पोलस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र . पी . आर.ओ -० ९ २० / प्र.क्र .२१७ / विशा -२ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबधित 
विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी परिक्षेस बसलेले परीक्षार्थी तसेच अंध व अपंग परिक्षार्थी यांचे बरोबर आलेले नातेवाईकांखेरीज परीक्षा केंद्राच्या 
सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलीफोन बुथ , यांची दुकाने , सेवा 

, 
बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व स्मार्ट वॉच वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजी ००-०० वाजे पासून दिनांक ४ एप्रिल २०२२ सायं . २०-०० वाजे पर्यंत परीक्षेच्या दिवसापुरता 
अंमलात राहील . 


व 


सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ 
महाविद्यालय परीक्षा केंद्र संबधित पोलीस स्टेशन , सहा.पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस 
बोर्डवर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात चिकटवून नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे . 


. 


मिभाववि , पोलीस आयुक्तालय . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


११ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


> 


No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-04.- Whereas , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII 
of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate 
for the period from 00-01 hours of 23rd February 2022 to 24-00 hrs . of 9th March 2022 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations 
xhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against 
decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 312 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 21st February , 2022 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 

प्रतिबंधात्मक आदेश 


1 


. 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १३२ / २०२२.- ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी छत्रपती संभाजीराजे बलिदान दिन , दिनांक १७ मार्च २०२२ 
रोजी होळी , दिनांक १८ मार्च २०२२ रोजी धुलीवंदन , दिनांक १ ९ मार्च २०२२ रोजी शब्बे बारात , दिनांक २१ मार्च २०२२ रोजी छत्रपती शिवाजी 
महाराज जयंती ( तिथीप्रमाणे ) व दिनांक २२ मार्च २०२२ रोजी रंगपंचमी असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . तसेच इयत्ता १२ वी उच्च माध्यमिक 
व १० वी माध्यमिक परीक्षा होणार आहे . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
आम्हास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परीसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु 
बरोबर वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 
कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने 

सुट 

दिलेली आहे . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 

जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे शहर , 


जय जीत सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


दिनांक १० मार्च २०२२ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मार्च २०२२ 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


1 


" 


क्रमांक टीपीबी -४३२१ / १८० / प्र.क्र .१२५ / २०२१ / नवि - ११.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र . टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारूप विकास योजना -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) 
सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिसूचनेस 
समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात 
आली आहे . आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले 
असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये , न.भू.क्र .१ ( भाग ) , मौजे - देवनार , देवनार डंम्पिंग ग्राऊंड , गोवंडी , मुंबई येथील अंदाजे ५७,५०८ 
चौ.मी. क्षेत्राची जमिन ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आलेला आहे ) विविध सार्वजनिक उद्देशांकरिता जसे कि , महापालिका 
शाळा ( RE 1.1 ) , इतर शिक्षण ( RE 3.1 ) , खेळाचे मैदान ( ROS 1.4 ) , विद्यार्थी वसतीगृह ( RSA 2.7 ) व उद्यान / बगीचा ( ROS 1.5 ) 
करिता आरक्षीत ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षणे ” असा करणेत आलेला आहे ) दर्शविण्यात आली आहे 

आणि , ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महापालिका ” असा करण्यात आलेला आहे ) दिनांक २२ एप्रिल 
२०२१ रोजीचे पत्र शासनास प्राप्त झाले असून , उक्त पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार , उक्त महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने ६०० 
टी.पी.डी. कचऱ्यापासून उर्जा निर्मितीच्या ( टाकाऊ ते उर्जा निर्मिती ) प्रकल्पाचे ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प ” असा करण्यात आलेला 
आहे ) काम एका संस्थेस दिले असून उक्त प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर चालू होण्याचे अपेक्षित आहे . तथापि , उक्त विकास योजनेमध्ये उक्त 
प्रकल्पाचे प्रस्तावित जागेवर उक्त आरक्षणे दर्शविण्यात आली असल्याने उक्त आरक्षणे वगळून सदर आरक्षणांखालील जागेवर “ भूखंड भरणी 
स्थळाचे नामनिर्देशनासह उद्यान / बगीचाचे आरक्षण ( DMS 3.2 + ROS 1.5 ) ” दर्शविण्याबाबत महापालिकेने शासनास विनंती केली आहे ; 


1 


" 


CG 


; 


CG 


CG 


३७ , 


आणि ज्याअर्थी , उक्त महापालिकेचे पत्रातील विनंती विचारात घेता , उक्त जागेवर उक्त प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक 
असल्याने , सदर प्रकरणी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार , उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणे वगळून सदर जागेवर “ भूखंड भरणी स्थळाचे 
नामनिर्देशनासह उद्यान / बगीचाचे आरक्षण ( DMS 3.2 + ROS 1.5 ) ” दर्शविणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी शासनाची 
खात्री झाली आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे ) ; 

आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता , आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये 
प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम 

पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी 
कोणत्याही हरकती / सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उपसंचालक , नगररचना , 
बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . 
सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास 
सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ ( १ ) अन्वये उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने “ अधिकारी ” म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत असून यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या 
पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल ; 


3 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे : 


( १ ) प्रमुख अभियंता ( वि.नि. ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 
( २ ) उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय , इन्साहटमेंट , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 


परिशिष्ट 


66 


The reservation of Municipal School ( RE 1.1 ) , Other Education ( RE 3.1 ) , Play Ground 
( ROS 1.4 ) , Student Hostel ( RSA 2.7 ) and Garden / Park ( ROS 1.5 ) shown on the land bearing CTS 
No.1 ( pt ) , Village - Deonar , Deonar Dumping Ground , Govandi , Mumbai is proposed to be deleted 
and on the land so deleted , it is proposed to show the “ Designation of Landfill Sites ( DMS 3.2 ) ” 
with the reservation of “ Garden / Park ( ROS 1.5 ) ” i.e. ( DMS 3.2 + ROS 1.5 ) as shown on plan . ” 

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे . 


92 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th March 2022 


Notice 


- 


> 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4321 / 180 / CR - 125 / 2021 / UD - 11.— Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the Said Act ” ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , Dt . 08/05/2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has accorded 
sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan ” ) along with the Development Control and Promotion Regulations - 2034 
for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification 
excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said 
Notification . And whereas , Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd 
June , 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has come into force 
from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and 
Addendum of even number dated 29th June , 2018 to the said Notification , which is published in 
the Government Gazette dated 30th June 2018 ; 

And whereas , as per the said Development Plan - 2034 , the land bearing CTS No.1 ( pt ) , Village 
Deonar , Deonar Dumping Ground , Govandi , Mumbai admeasuring 57,508 sqm ( approx . ) 
( hereinafter referred to as “ the said land ” ) is reserved for various public purposes such as 
Municipal School ( RE 1.1 ) , Other Education ( RE 3.1 ) , Play Ground ( ROS 1.4 ) , Student Hostel 
( RSA 2.7 ) and Garden / Park ( ROS 1.5 ) ( hereinafter referred to as “ the said reservations " ) ; 

And whereas , Government of Maharashtra in Urban Development Department has received 
letter dated 22nd April 2021 from Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred 
to as “ MCGM ” ) wherein it is stated that , the Solid Waste Management Department of MCGM has 
awarded the work of 600 TPD Waste to Energy Project ( hereinafter referred to as “ the said project ” ) 
to an agency and the work of the said project is expected to be started soon and further stated 
that , the location of the said project is on the said land which is reserved for the said reservations 
and thereby , MCGM has requested the Government to delete the said reservations shown on the 
said land and to reserve the said land as “ Landfill Sites ( DMS3.2 ) + Garden / Park ( ROS1.5 ) " ; 

And whereas , considering the request of the MCGM , as the implementation of the said 
project is necessary , the Government is satisfied that , it is expedient in the public interest to 
delete the said reservations shown on the said land and to show the Designation of “ Landfill 
Sites ( DMS 3.2 ) ” with the reservation of “ Garden / Park ( ROS 1.5 ) ” on the said land more specifically 
described in the schedule given below ( hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers vested in it under sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , and all other powers 
enabling it in this behalf , the Government hereby publishes a Notice for inviting objections / 
suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification , as required by clause 
( a ) of sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be 
affected thereby . The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions 
in respect of Proposed Modification mentioned in the schedule given below may be forwarded 
before expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra 
Government Gazette to the Deputy Director of Town planning , Greater Mumbai having his office 
at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections / 
suggestions , which may be received within the said period shall be dealt with in accordance with 
the provisions of sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town 
planning , Greater Mumbai , who is hereby authorised under Section 162 ( 1 ) of the said Act as an 
" Officer ” on behalf of the Government to hear suggestions / objections which are received and say 
of the said Corporation , as the case may be and submit his report to the Government . 


> 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general 
public at the following offices : 

( 1 ) Office of the Chief Engineer ( Development Plan ) Municipal Corporation of Greater 
Mumbai , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office at 
ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


Schedule 


66 


The reservation of Municipal School ( RE1.1 ) , Other Education ( RE 3.1 ) , Play Ground ( ROS 
1.4 ) , Student Hostel ( RSA 2.7 ) and Garden / Park ( ROS 1.5 ) shown on the land bearing CTS No.1 ( pt ) , 
Village - Deonar , Deonar Dumping Ground , Govandi , Mumbai is proposed to be deleted and on 
the land so deleted , it is proposed to show the Designation of “ Landfill Sites ( DMS3.2 ) ” with the 
reservation of “ Garden / Park ( ROS 1.5 ) ” i.e. ( DMS 3.2 + ROS 1.5 ) as shown on plan . ” 

This Notice is also published on the Govt . of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


नगर विकास विभाग 


CG 


" 


" 


6 


6 


6 


> 


9 


7 


CG 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ मार्च २०२२ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीबी -४३२० / ३८ ९ / प्र.क्र .१५८ / २०२१ / नवि - ११.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने 
अधिसूचना क्र . टिपीबी -४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दिनांक ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) 
सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) 
वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस 
समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात 
आली आहे . आणि ज्याअर्थी , त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २ ९ जून २०१८ रोजी पारित केले 
असून सदर शुद्धिपत्रक व पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात , दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेन्वये न.भू.क्र.जी -१६८ व अं.भू.क्र . ८४E नगररचना योजना- सांताक्रूझ नं- II , ‘ एच / पश्चिम ' प्रभाग , 
जुहू वायरलेस कंपाऊंड , सांताक्रूझ ( प . ) , मुंबई ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे ) या जागेवर पूर्व - पश्चिम 
अस्तित्वातील रस्त्यासह , ' विद्यमान शासकीय कार्यालय ' ( DO 2.1 ) , ' शासकीय निवासस्थाने ' ( DR 1.3 ) व ‘ पोस्ट आणि टेलिग्राफ़ ' 
( DPU ४.१ ) ही नामनिर्देशने ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त नामनिर्देशने ” असा करण्यात आलेला आहे ) तर , ' शासकीय कार्यालय ' ( RO 2.1 ) 
चे आरक्षण ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आलेला आहे ) दर्शविण्यात आली आहेत ; 
चे 

आणि ज्याअर्थी , मुख्य अभियंता ( स्थापत्य ) , भारत संचार निगम लिमिटेड , महाराष्ट्र पश्चिम विभाग , मुंबई ( यापुढे याचा उल्लेख 
बीएसएनएल ” असा करण्यात आलेला आहे ) यांचे दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे पत्र शासन नगरविकास विभागास प्राप्त झाले असून सदर 
पत्रात नमूद असल्याप्रमाणे , उक्त जागा ही मुळतः भारत सरकारच्या ( दुरसंचार विभाग ) नावावर आहे आणि तद्नंतर , उक्त जागा बीएसएनएल 
( भारत सरकार एंटरप्रायझेस ) यांच्या नावे फेरफार करण्यात आली असून उक्त जमिनीवर विकास करण्याची / वाढ करण्याची / मुद्रिकरण करण्याची 
बी.एस.एन.एल. ची योजना असल्याकारणाने उक्त जमिनीवरील उक्त नामनिर्देशने / आरक्षण वगळण्याची विनंती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , बीएसएनएलने दिनांक १ ९ जुलै २०२१ रोजीच्या पत्रांन्वये , उक्त जमिनीवरील उक्त नामनिर्देशने व उक्त आरक्षण वगळण्याची 
तसेच मंजूर विकास योजनेमध्ये उक्त जमिनीवर दर्शविण्यात आलेल्या विद्यमान रस्त्याचे संरेखन हे प्रत्यक्ष जागेवरील स्थितीनुसार दर्शविण्याबाबत 
विनंती केली आहे ; आणि ज्याअर्थी , बीएसएनएल ने यासंदर्भात उक्त जमिनीबाबतची कागदपत्रे व जागेवरील सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे सादर 
केली आहेत 

आणि ज्याअर्थी , अर्जदार बीएसएनएल यांचे विनंतीच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " 
असा करण्यात आलेला आहे ) दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे पत्रान्वये शासन नगर विकास विभागास अहवाल सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अर्जदार यांची विनंती व त्यावरील उक्त महानगरपालिकेचा अहवाल विचारात घेता , उक्त जागेपैकी काही भागावर शासकीय 
निवासस्थानांच्या इमारती व कार्यालय इमारत अस्तित्वात असून त्या उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या नामनिर्देशनाचे प्रयोजनार्थ वापरात 
असल्याने उक्त जागेच्या तेवढ्या भागावरील नामनिर्देशने वगळण्याबाबतची अर्जदार यांची विनंती मान्य करता येत नाही , तथापि , अर्जदार यांनी 
विनंती केल्याप्रमाणे , उक्त जागेवरील ' शासकीय कार्यालय ' ( DO 2.1 ) चे नामनिर्देशन व शासकीय कार्यालय ' ( RO 2.1 ) चे आरक्षण 
वगळणे हे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक आहे , अशी शासनाची खात्री झाली आहे ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा 
करण्यात आलेला आहे ) . 

आणि त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थिती व वस्तुस्थिती विचारात घेता , आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये 
प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील प्राप्त इतर सर्व शक्तींचा वापर करून , शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३७ , पोट - कलम ( १ कक ) चे खंड ( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागवण्यासाठी तसेच संभाव्य बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करीत आहे . शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की , खालील परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी 
कोणत्याही हरकती / सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक , नगररचना , 
बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . 
सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन तसेच लागू असेल त्याप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेचे म्हणणे घेऊन त्यावरील अहवाल शासनास 


5 


22 


6 


6 


> 


. 


> 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


CG 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ ( १ ) अन्वये उप संचालक , नगररचना , बृहन्मुंबई यांना शासनाचे वतीने “ अधिकारी ” म्हणून 
प्राधिकृत करण्यात येत असून यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट 
कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल . 

प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी खालील ठिकाणी ठेवण्यात आला आहे : 
१ ) प्रमुख अभियंता ( वि.नि. ) , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे कार्यालय , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 
२ ) उप संचालक , नगर रचना , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय , इन्साहटमेंट , ई - ब्लॉक , आझाद मैदान , महापालिका मार्ग , मुंबई ४०० ००१ . 


परिशिष्ट 


( 1 ) The designation of “ Government Office ” ( DO2.1 ) and the reservation of “ Government 
Office ” ( RO2.1 ) on the land bearing CTS No.G - 168 and F.P.No 84E , TPS Santacruz No - II , near 
Juhu Wireless Compound , Santacruz ( W. ) , H / W ward , Mumbai is proposed to be deleted and the 
land so deleted is proposed to be included in ' R ' Zone as shown on plan . 

( 2 ) The alignment of the existing road shown on the said land is proposed to be shown as per 
the site condition as shown on plan . 

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumabi 400 032 , dated 8th March , 2022 . 


> 


Notice 


> 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4320 / 158 / CR - 158 / 2021 / UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the Said Act ' ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR - 118 / 
2017 / DP / UD - 11 , dated 8th May 2018 ( hereinafter referred to as ' the said Notification ' ) has accorded 
sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan ' ) along with the Development Control and Promotion Regulations - 2034 
for Greater Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification 
excluding the substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said 
Notification . And whereas , Government has issued a corrigendum of even number dated 22nd 
June 2018 to the said Notification , as per which the said Development Plan has come into force 
from 1st September 2018. And whereas , thereafter Government has issued a Corrigendum and 
Addendum of even number dated 29th June 2018 to the said Notification , which is published in 
the Government Gazette dated 30th June 2018 ; 

And whereas , as per the said Development Plan , on the land bearing CTS No.G - 168 and 
F.P.No 84E , TPS Santacruz No - II , ' H / W ' Ward , near Juhu Wireless Compound , Santacruz ( W. ) 
( hereinafter referred to as ' the said land ' ) , along with the existing East - West road , the designations 
of Government Office ' ( DO2.1 ) , Government Staff Quarters ( DR1.3 ) , Post and Telegraph ( DPU4.1 ) 
( hereinafter referred to as the said designations ' ) and the reservation of Government Office ' 
( RO2.1 ) ( hereinafter referred to as “ the said reservation ' ) are shown ; 

And whereas , Government in Urban Development Department has received letter dated 9th 
November 2020 from Chief Engineer ( Civil ) , Bharat Sanchar Nigam Limited , MH West Zone , 
Mumbai ( hereinafter referred to as “ BSNL ” ) wherein it is stated that , the said land is originally in 
the name of Government of India ( Department of Telecommunications ) and further mutated in 
the name of BSNL ( A Govt . of India Enterprises ) and BSNL has planned for future development / 
expansion / monetization on the said land and thereby requested the Government to delete the 
said designations and the said reservation from the said land ; 

And Whereas , thereafter , BSNL vide letter dated 19th July 2021 has again requested 
Government to remove the said designations and said reservation on the said land and further 
requested to change the alignment of existing internal road on the said land as per the site condition 
and Whereas , BSNL has submitted some supporting documents , photographs showing the existing 
site situation of the said land ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the 
said Corporation ” ) vide its letter dated 26th February 2021 has submitted a report on the request 
of the applicant ; 

And whereas , considering the request of the BSNL and report of the said Corporation , the 
Government is satisfied that , as there are existing buildings of Government Staff Quarters and 
existing office on the part portion of the said land and are being used for the designated purpose 
as shown in the said Development Plan , the applicant's request regarding deletion of the said 
designations for that portion of land can not be considered , However , as per the request of BSNL , 
Government is satisfied that , in the public interest it is expedient to delete the designation of 
" Government Office " ( DO 2.1 ) and the reservation of Government Office ' ( RO2.1 ) on the said 
land , more specifically described in the schedule given below ( hereinafter referred to as the 
Proposed Modification ' ) ; 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers vested in it under sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act , and all other powers 
enabling it in this behalf , the Government hereby publishes a Notice for inviting objections / 
suggestions from any persons with respect to the Proposed Modification , as required by clause ( a ) 
of sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act , for information of all persons likely to be affected 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
thereby . The Government is further pleased to inform that any objections / suggestions in respect 
of Proposed Modification mentioned in the schedule given below may be forwarded before expiry 
of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette 
to the Deputy Director of Town planning , Greater Mumbai having his office at ENSA Hutments , 
E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001. Any objections / suggestions , which 
may be received within the said period shall be dealt with in accordance with the provisions of 
sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act by the Deputy Director of Town planning , Greater 
Mumbai , who is hereby authorized under section 162 ( 1 ) of the said Act as an “ Officer ” on behalf of 
the Government to hear suggestions / objections which are received and say of the said Corporation , 
as the case may be and submits his report to the Government . 

A part plan showing the proposed modification is kept open for the inspection of the general 
public at the following offices : 

( 1 ) Office of the Chief Engineer ( Development Plan ) Municipal Corporation of Greater 
Mumbai , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 

( 2 ) Office of the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai , having his office 
at ENSA Hutments , E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 400 001 . 


Schedule 


( 1 ) The designation of Government Office ' ( DO2.1 ) and the reservation of ‘ Government Office 
( RO2.1 ) on the land bearing CTS No.G - 168 and F. P. No 84E , TPS Santacruz No - II , near Juhu 
Wireless Compound , Santacruz ( W. ) , H / W ward , Mumbai is proposed to be deleted and the land 
so deleted is proposed to be included in ' R ' Zone as shown on plan . 

( 2 ) The alignment of the existing road shown on the said land is proposed to be shown as per 
the site condition as shown on plan . 

This Notice is also published on the Government of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 


Under Secretary to Government . 


२१ 


केली असून 


. 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 
क्रमांक टिपीबी ४३१ ९ / ४४ / प्र.क्र . १५५ / २०१ ९ / नवि - ११.- ज्याअर्थी , नगररचना योजना माहीम क्र . IV , ( मूळ ) ( अंतिम ) शासनाने मंजूर 

) 
ती दिनांक १५ ऑगस्ट १ ९ ६३ पासून अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी , नगररचना योजना माहीम क्र . , IV ( प्रथम फेरबदल ) 
( अंतिम ) , ही शासनाने मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ मे १ ९ ७७ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त नगर रचना 
योजना ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) दिनांक 
१७ जानेवारी २०१ ९ रोजीचे पत्रान्वये असे कळविले आहे की , अधीक्षक , मुंबई नगर भूमापन व भूमी अभिलेख ( शहर ) ( यापुढे याचा उल्लेख 
एसएलआर असा करण्यात आला आहे ) यांचे दिनांक २ जानेवारी २०१७ व दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे पत्र उक्त महापालिकेस 
प्राप्त झाले आहे . ज्याद्वारे एसएलआर यांनी उक्त नगर रचना योजना अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( १ ) , अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( ९ ) , अंतिम भूखंड 
क्र . १२२४ / B व अंतिम भूखंड क्र . १२२४ / C या भूखंडाच्या क्षेत्रामध्ये मोजणीअंती तफावत आढळून आली असल्याचे उक्त महापालिकेस 
कळवले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , एसएलआर यांनी दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे उक्त महापालिकेस कळवले आहे की , नगररचना योजना 
( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) नुसार अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( १ ) , अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( ९ ) , अंतिम भूखंड क्र . १२२४ / B व अंतिम भूखंड क्र . 
१२२४ / C या भूखंडांचे क्षेत्रफळ व एसएलआर या कार्यालयाकडून केलेल्या मोजणीअंती येणारे क्षेत्रफळ यामध्ये तफावत असून अंतिम भूखंड क्र . 
१२१६ ( A ) वगळता या चारही अंतिम भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे उक्त नगररचना योजनाप्रमाणे नसून त्यांच्या क्षेत्रात तफावत आढळून येते ; 

आणि ज्याअर्थी , जागेवर प्रत्यक्ष सर्व्हेक्षण आणि संयुक्त मोजणी करून , एसएलआर यांनी त्यांचेकडील दिनांक २३/१०/२०१८ रोजीचे 
महापालिकेस सादर केलेल्या पत्राद्वारे वरील भूखंडांचे क्षेत्राबाबत आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली . आणि ज्याअर्थी , एसएलआर यांचे 
विनंतीनुसार , अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( १ ) चे क्षेत्रात ८५११.७७ चौ.मी. ऐवजी ७७३०.०० चौ.मी. , अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( ९ ) चे क्षेत्रात 
४४७४.११ चौ.मी. ऐवजी ४ ९ ५६.८८ चौ.मी. , अंतिम भूखंड क्र . १२२४ / B चे क्षेत्रात १८३ ९ .४७ चौ.मी. ऐवजी १७३८.०० चौ.मी. व अंतिम 
भूखंड क्र . १२२४ / C चे क्षेत्रात १२०८.२० चौ.मी. ऐवजी ११ ९ १.५० चौ.मी. असा बदल करणेबाबत उक्त महानगरपालिकेने दिनांक ७ जानेवारी 
२०१ ९ व दिनांक २० मे २०१ ९ रोजीच्या पत्रांद्वारे विनंती केली 

आणि ज्याअर्थी , वरील विचारात घेता उक्त महानगरपालिकेने दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ व दिनांक २० मे २०१ ९ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त 
नगररचना योजनेत सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली असून , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाचे कलम ९ १ ( २ ) अन्वये उक्त नगररचना 
योजनेमध्ये फेरबदलासाठी निदेश देणेची शासनास विनंती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती आणि उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता , उक्त नगररचना योजनेत बदल 
करणे आवश्यक होत असून , सदर बदल हा व्यापक बदल नाही ; 

आणि त्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ९ १ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार राज्य 
शासन उक्त महानगरपालिकेस , नगररचना योजना माहीम क्र . IV , ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) , मध्ये खालील बाबींसंदर्भात फेरबदल करणेसाठी 
प्राधिकृत करीत आहे ; 

( १ ) अधीक्षक , मुंबई नगर भुमापन व भूमी अभिलेख ( शहर ) यांनी जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी केल्यानुसार नगररचना योजना माहीम 
क्र . IV , ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ) , मधील अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( १ ) , अंतिम भूखंड क्र . १२१६ ( ९ ) , अंतिम भूखंड क्र . १२२४ / B व 
अंतिम भूखंड क्र . १२२४ / C चे क्षेत्रात सुधारणा करण्यात याव्यात , 

( २ ) वरील निदेशानुसार उक्त महानगरपालिकेने कलम ९ १ ( २ ) मध्ये विहीत केलेप्रमाणे फेरबदलाचा मसुदा तयार करून या 
अधिसूचनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचे मुदतीमध्ये शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध करावा . 


% ; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 7th March , 2022 . 


> 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB - 4319 / 44 / CR - 155 / 2019 / UD - 11.- Whereas , the Town Planning Scheme No. IV , Mahim 
( Principal ) ( Final ) has been sanctioned by the Government and came into force with effect from 
15th August 1963 and whereas , Town Planning Scheme No. IV , Mahim ( 1st Variation ) ( Final ) has 
been sanctioned by the State Government and came into force with effect from 1st May 1977 . 
( hereinafter referred to as " the said Scheme " ) ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as " the 
said Corporation ” ) vide their letter dated 17th January 2019 has informed that the said Corporation 
has received letters dated 2nd January 2017 and dated 4th August 2018 from Superintendent , 
Mumbai City Survey and Land Records ( city ) , ( hereinafter referred to as “ SLR ” ) wherein SLR has 
informed actual area as per measurement on site in respect of F.P. No. 1216 ( 1 ) , F.P. No.1216 ( 9 ) , 
F.P. No.1224 / B and F.P. No.1224 / C differs from area as per said scheme ; 

And whereas , SLR vide his letter dated 4th August 2018 has informed to said corporation 
that except the area of F.P. No.1216 ( A ) the area of F.P. No. 1216 ( 1 ) , F.P. No.1216 ( 9 ) , F.P. No.1224 / 
B and F.P. No.1224 / C is not according to sanction Town Planning Scheme No. IV , Mahim 
( 1st Variation ) ( Final ) ; 

And whereas , after carrying out Survey and joint measurement , SLR vide his letter dated 
23rd October 2018 to said Corporation , has requested for necessary corrections in the area of the 
said final plots . And whereas , as per the request of SLR , the said corporation vide their letters 
dated 17th January 2019 read with letter dated 20th May 2019 have requested to correct the 
areas of said plots i.e. F.P. No. 1216 ( 1 ) from 8511.77 sq.mt. to 7730.00 sq.mt. , F.P. No. 1216 ( 9 ) from 
4474.11 sq.mt. to 4956.88 sq.mt. , F.P. No. 1224 / B from 1839.47 sq.mt. to 1738 sq.mt. , and F.P. No. 
1224 / C from 1208.20 sq.mt. to 1191.50 sq.mt. respectively ; 

And whereas , considering above the said Corporation vide their letters dated 17th January 
2019 and dated 20th May 2019 has requested for variation of the said Scheme and has requested 
the Government to issue directives for processing proposal for the variation of the said Scheme , 
as provided under section 91 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ; 

And whereas , considering the abovementioned facts and the said Corporation's request , the 
Government found it necessary to vary the said scheme and the variation required to be made , is 
not of a substantial nature ; 

Now , therefore , the Government of Maharashtra authorizes the said Corporation under sub 
section ( 2 ) of Section 91 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to undertake 
variation in the Town Planning Scheme No. IV , Mahim ( 1st Variation ) ( Final ) in respect of following ; 

( 1 ) To correct the areas of Final plot No.1216 ( 1 ) , 1216 ( 9 ) , 1224 / B , 1224 / C Town Planning 
Scheme No. IV , Mahim ( 1st Variation ) ( Final ) as per actual measurement of said Final Plots 
as carried out by SLR , 

( 2 ) The said Corporation shall accordingly prepare a draft of variation and publish a 
notice in the official Gazette , and in such other manner as may be prescribed stating that 
draft variation has been prepared as per provisions laid down under section 91 ( 2 ) of the said 
Act within a period of six months from the date of issue of this Notification . 


> 


> 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


7 


उप निबंधक सहकारी संस्था , डी विभाग मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - डी / एचएसजी / ( टीसी ) / १००५५ / २३ ९ ३ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , दि साऊथ बे को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ८६ , सीटीएस नं . ४६५ ऑफ 
मलबार हिल , आणि कंबाला हिल डिव्हीजन , एन . एस . पाटकर मार्ग , 
ग्रॅन्ट रोड ( प . ) , मुंबई ४०० ००७ नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / डब्ल्यु 
डी / एच.एस.जी. / टि.सी. / १००५५ / सन २०२१-२२ सन २०२१ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० 
( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 

भाडेकरी सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / ५३.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सिंधुवैभव दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . , हेत , ता . वैभववाडी , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. / 
व्ही . डब्ल्यु . डी / अ.जी.आर. / ओ . / ५०६ / सन २०२२ , दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


> 


" 


“ 


" 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


मुंबई , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . अविनाश ओ . भागवत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डी विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / ५५.– या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , द्वारका दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या . हरकुळ ब्रु . , ता . कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग , ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . 
एस.डी.जी. / के . के . आय . / अ.जी.आर. / ओ . / ५०७ / सन २०२२ , दिनांक 
१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


" 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / १८७७ / ( टीसी ) / 
९ ७६८ / २०२१-२२ / सन २०२२ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ - एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचीत करीत आहे की , प्रेक्षा 
को - ऑप . हौ . सो . लि . , सीटीएस नं . १३८ / डी / १० , प्लॉट नं . १६ ९ 
डी , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर रोड , दादर ( पू . ) , मुंबई ४०० ०१४ , 
ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / 
९ ७६८ / २०२१-२२ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था " 

१ 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे 
आहे . 


" 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ . 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एफ / एन विभाग , मुंबई . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


7 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएम / जीएनएल / ओ / ११८२२ / २०२१-२०२२ / 
सन २०२१ / ३३ ९०.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , सुभद्रा नागरी सेवा सहकारी 
संस्था मर्या . , लल्लुभाई कंपाऊंड , हिरानंदानी , आकृती हिमालय 
सोसायटी , बि . नं . ६ . दुकान नं . १० , मानखर्द ( प . ) , मुंबई ४०० 
०४३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / निर्मिती लक्ष्मी . गृह / अधिसूचना / २०२२ / १३८. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , निर्मिती लक्ष्मीनारायण 
फेज . १ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . कुडाळ , ता . कुडाळ , 

, 

जि . 
सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / 
५८५ / सन २०२१ , दिनांक १२ जानेवारी २०२२ ने 

महाराष्ट्र 

सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


" 


“ 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


7 


यु . यु . यादव , 
सिंधुदुर्ग , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १२ जानेवारी २०२२. सहकारी संस्था , कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून 


नोंदणीची अधिसूचना 


2 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / एचएसजी / ( टीसा ) / १८७ / ११२४१ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२१.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , हिरा पॅरादिगम को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . प्लॉट नं . ७८ ए व ७८ बी , सिटीएस 
क्र . ३८६/७५ , व ३८६/७६ , कलेक्टर कॉलनी , चेंबूर , मुंबई ४०० 
०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / सिद्धीविनायक पार्क . गृह / अधिसूचना / २०२२ / 

/ 
१८२.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री सिद्धीविनायक 
पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . ओरोस , ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग , संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / 
टिसी / ५८६ / सन २०२२ , दिनांक 

जानेवारी २०२२ ने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


११ 


“ 


" 


" 


मुंबई , 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , 

मुंबई . 


यु . यु . यादव , 
सहायक निबंधक , 


सिंधुदुर्ग , 
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ . 


सहकारी संस्था , कुडाळ , 

जि . सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


2 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / सृष्टी व्हीला . गृह / अधिसूचना / २०२२ / २० ९. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सृष्टी व्हीला सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या . ओरोस , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग , संस्था 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एचएसजी / टिसी / ५८७ / सन २०२२ 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १ ९ २ / ४८७५ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , राधा 
रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , घर क्र . १६६ व ३४ ९ , 
विचुंब , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टिसी ) / ४८७५ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक २१ जानेवारी 
२०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


“ 


" 


" 


यु . यु . यादव , 
सिंधुदुर्ग , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२. सहकारी संस्था , कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग . 


पनवेल , 
दिनांक २१ जानेवारी २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / १ ९ ० / ४८७६ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , शिव 
शंभो कॉम्पलेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गट नं . १० / 
४ ए / २ , उसी खुर्द , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टिसी ) / ४८७६ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक 
२१ जानेवारी २०२२ , ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचे 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८७३ / २०२२.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , आकृती गॅलेक्सी को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
सर्व्हे नं . ८२६ , प्लॉट नं . ३४ , ३५ व्हिलेज - माहिम , पालघर , ( प . ) , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) 
एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५४५ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


" 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . . 


पनवेल , 


पालघर . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


दिनांक २१ जानेवारी २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्रा . / ८६० / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री सिद्धीविनायक -३ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , बोईसर , ता . जि . पालघर , जुना सर्व्हे नं . ७४/१ , ७४/२ , 
७५,७६ व ८५ नविन सर्वे नं . ( ४६/१ ) , ( ४६/२ ) , ( ४७ ) , 
( ४५ ) , ( ४४ ) ड्रीमसिटी , बोईसर , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५४० / २०२१ 
२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६२ / २०२२.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री सिद्धीविनायक -१ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , बोईसर , ता . जि . पालघर , जुना सर्व्हे नं . ७४/१ , ७४/२ , 
७५,७६ व ८५ नविन सर्व्हे नं . ( ४६/१ ) , ( ४६/२ ) , ( ४७ ) , 
( ४५ ) , ( ४४ ) ड्रीमसिटी , बोईसर , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५३८ / ८६२ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम , १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


“ 


“ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


पालघर . 


पालघर . 


→ 


7 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ८६१ / २०२२.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री सिद्धीविनायक -२ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , बोईसर , ता . जि . पालघर , जुना सर्व्हे नं . ७४/१ , ७४/२ , 
७५,७६ व ८५ नविन सर्व्हे नं . ( ४६/१ ) , ( ४६/२ ) , ( ४७ ) , 
( ४५ ) , ( ४४ ) ड्रीमसिटी , बोईसर , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५३ ९ / ८६१ / 

९ 
२०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १० ( १ ) ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६३ / २०२२.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अष्टविनायक -३ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
जुना सर्व्हे नं . ७४/१ , ७४/२ , ७५,७६ व ८५ नविन सर्व्हे नं . 
( ४६/१ ) , ( ४६/२ ) , ( ४७ ) , ( ४५ ) , ( ४४ ) ड्रीमसिटी , बोईसर , 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५४१ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


“ 


“ 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


पालघर . 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


→ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६६ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अष्टविनायक -६ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
जुना सर्व्हे नं . ७४/१ , ७४/२ , ७५,७६ व ८५ नविन सर्व्हे नं . 
( ४६/१ ) , ( ४६/२ ) , ( ४७ ) , ( ४५ ) , ( ४४ ) ड्रीमसिटी , बोईसर , 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) 
एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५४४ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६८ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अष्टविनायक -४ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
जुना सर्व्हे नं . ७४/१ , ७४/२ , ७५,७६ व ८५ नविन सर्व्हे नं . 
( ४६/१ ) , ( ४६/२ ) , ( ४७ ) , ( ४५ ) , ( ४४ ) ड्रीमसिटी , बोईसर , 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) 
एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५४२ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे . 


" 


" 


“ 


" 


“ 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


प्रशांत पाटील . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


पालघर . 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


. 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६७ / २०२२.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , अष्टविनायक -५ को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
जुना सर्व्हे नं . ७४/१ , ७४/२ , ७५,७६ व ८५ नविन सर्व्हे नं . 
( ४६/१ ) , ( ४६/२ ) , ( ४७ ) , ( ४५ ) , ( ४४ ) ड्रीमसिटी , बोईसर , 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) 
एच.एस.जी ./ ( टिसी ) / १५४३ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७६३ / २०२२.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , खारेकुरण सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या . , 
मु . पो . खारेकुरण , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / जी.एन.एल ./ ( ओ ) / २४३ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 


“ 


“ 


" 


८ 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक १२ जानेवारी २०२२ . 


पालघर . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


. 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८३७ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , महाविर सदन को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . सर्वे 
नं . १५६ , जुना सर्व्हे नं . १४४ , मौजे , बोईसर , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी . ) / 
१५३७ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंम / उपनि / बी -२ / १ ९ ३ ९ / २०२१.— याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येत आहे की , शेल अॅव्हेन्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , इमारत क्र . ३७ , सर्व्हे नं . ४ ९ ( पार्ट ) , सहकार नगर , शेल 
कॉलनी रोड , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टिसी ) / ११३ / २०२१-२०२२ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

डॉ . प्रशांत सोनवणे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ . सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 

पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 

कोकण गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा . 

. 


" 


" 


" 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


पालघर . 


2 


" 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एचएसजी / टिसी / १६२ ९ ७ / २०२१ 
२०२२ / २०२२ / ६६.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पूर्व 
विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रमाणपत्र टेरेन हाईट्स को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . सीटीएस , 
३१५७ अ , ३१ ९ ५ अ , ३१ ९ ५ बी , टेरेन हाईट्स , यशवंत नगर 
वाकोला , सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 
डब्ल्यू - एचई / एचएसजी / टिसी / १६२ ९ ७ / २०२१-२०२२ / २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


2 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी .६ / सन २०२२ / SRA / 
CO / OW / 2022 / 1729 .- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , सिमरन हाईट्स सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत सीटीएस नं . ३७३ ( पार्ट ) , ३७४ , 

, 
३७४ / १-२४ , ३७५ ( पार्ट ) , ३७६ , ३७६ / १-३ , ३७७ , ३७८ , 
३७८ / १-३ , ३७ ९ , ३७ ९ / १ , ३८० , ३८० / १-३ , ३८१ / २-३ , ३८२ , 
३८२ / १-३ , ३८३ ( पार्ट ) , आणि ७ ९ १ , ( गोवंड लॅण्ड ) व्हिलेज 
बोर्ला , तालुका कुर्ला , डब्ल्यु . टी . पाटील मार्ग , गोवंडी , मुंबई ४०० 
०८८ या नावाने असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२७ ९ / सन 
२०२२ , दिनांक १४ जानेवारी २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

चेतन चौधरी , 
मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ जानेवारी २०२२ . ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . मुंबई . 


“ 


" 


" 


“ 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक १७ जानेवारी २०२२ . 


व्हि . व्हि . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एच - पूर्व विभाग , 

मुंबई . 


7 


" 


“ 


“ 


" 


" 


पालघर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

- , 

२ ९ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / अ -१ / SRA / CO / OW / 2371 / 2022 .— सह 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८८२ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 

निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 

करीत आहे की , सरस्वती अपार्टमेंट को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
व नोंदणी प्रमाणपत्र महेशवरानंद एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

सर्वे नं . २१ , हिस्सा नं . १ पैकी , प्लॉट नं . १० , पास्थळ , ता . जि . 
मर्यादित , सीटीएस नं . ३७० , ३७०/१ ते ३५ , व्हिलेज विलेपार्ले , 

पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / 
तालुका अंधेरी , शिवाजीनगर , विलेपार्ले ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५७ ही 

( टिसी ) / १५४६ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.ए.एम. / 

क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२८० / सन २०२२ , दिनांक १ ९ उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
जानेवारी २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ मधील नियम संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
चेतन चौधरी , दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 
मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ . ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . मुंबई . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

अधिसूचना 
झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८८८ / २०२२.– सहायक 
अधिसूचना 

निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / अ -१ / SRA / CO / OW / 2658 / 2022 .– सह 

करीत आहे की , ओसवाल इंडस्ट्रीयल इस्टेट अॅण्ड प्रिमायसेस को . 
निबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी 

ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्हे नं . ९ ४२ , हिस्सा नं . १ एन . ए . 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 

प्लॉट नं . ३ ते १० , सुंदरम इंडस्ट्रीयल झोन , चिंतुपाडा रोड , माहिम 
व नोंदणी प्रमाणपत्र गॉड्स गिफ्ट टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

व्हिलेज , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
मर्यादित , सीटीएस नं . ए / १६ ९ , ए / १७० , ए / १७१ , ए / १७२ , जंक्शन 

एच.एस.जी / ( ओ ) / २४४ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र 
ऑफ एस . व्ही . रोड आणि हिल रोड , बांद्रा ( प . ) , मुंबई ४०० ०५० 

राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 

अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३२८१ / सन २०२२ , 

संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
दिनांक २० जानेवारी २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 

सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 

करण्यात आले आहे . 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

प्रशांत पाटील , 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

पालघर , 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 
चेतन चौधरी , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २० जानेवारी २०२२ . ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो.पु.प्रा . मुंबई . 


“ 


" 


“ 


१ 


“ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


7 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८८ ९ / २०२२.– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , दांडेकर रेसिडेन्सी को . ऑप . हौसिंग सोसायटी 
सर्वे नं . १०१/४/१ , १०१ / ड , गोकुळधाम सोसायटी जवळ , माहिम 
रोड , ता.जि. पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी / ( टि.सी . ) / १५४७ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ११ / सन २०२२ .– सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , एम्पिरीया विंग सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
सर्वे नं . २४६ , हिस्सा नं . २/१ , बिल्डींग नं . ११ , विंग सी , व्हिलेज 
माकणे , नाईन स्टार रेसिडेन्सी , सफाळे ( प . ) , ता . जि . पालघर नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १५५१ / 
२०२१-२०२२ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . सहकारी संस्था , पालघर . 


८८ 


“ 


. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८ ९ ० / सन २०२२ सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , महावीर निवास ए को . ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . 
सर्व्हे नं . १३५ / २ बी / १ , मोरेश्वर कॉम्पलेक्स , सरावली - व्हिलेज , पालघर 

' 
बोईसर रोड , पो . सरावली , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १५४८ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

प्रशांत पाटील , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ०६ / सन २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ग्रीन वुडस् बिल्डींग नं . ए -१ को.ऑप.हौसिंग 
सोसायटी लि . देवखोप , पालघर गट नं . २२३ , हिस्सा नं . १ , देवखोप , 
आबाचा पाडा , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १५४ ९ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


“ 


पालघर , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ९ ०५ / सन २०२२ सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , फाल्गुनी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्ह 
नं . २४६ , हिस्सा नं . २/१ , व्हिलेज - माकणे , पंडित पाडा , नाईन स्टार 
रेसिडेन्सी , सफाळे ( प . ) , ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी / ( टि.सी ) / १५५० / २०२१-२०२२ / सन २०२२ 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम , १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / २७६ / ( टिसी ) / ४८८१ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
हेलिओस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५ ९ ( पार्ट ) 
भोकरपाडा व्हिलेज , ता . पनवेल . जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८१ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक 
८ फेब्रुवारी २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) 
आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असुन उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


“ 


" 


“ 


“ 


आहे . 


११ 


पालघर , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


बालाजी वाघमारे , 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२. सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


7 


2 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / २६४ / ( टिसी ) / ४८७ ९ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , न्यु 
पितृछाया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , फायनल प्लॉट नं . २३७ , 
सब प्लॉट नं . २ , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८७ ९ / २०२१-२२ / सन 
२०२२ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / २५० / ( टीसी ) / ४८८० / 
२०२१-२२ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहाकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , क्लिओ 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५७/१ ( पार्ट ) भोकरपाडा 
व्हिलेज , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८० / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि 
कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अनव्ये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


, 


“ 


" 


“ 


. 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 


पनवेल , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ . 


2 


ता . पनवेल . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४-३० , २०२२ / चैत्र ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८२ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अर्गस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५७/१ ( पार्ट ) , भोकरपाडा 
व्हिलेज , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८२ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि 
कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / २७० / ( टीसी ) / ४८८५ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अँटलस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५८/१ ( पार्ट ) भोकरपाडा 
व्हिलेज , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८५ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण 

“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


" 


" 


“ 


“ 


" 


. 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२. सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२. सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८३ / २०२१ 
२२ / सन २०२२.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मिनर्वा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्वे नं . ५७/१ ( पार्ट ) भोकरपाडा 
व्हिलेज , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८३ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / २७४ / ( टिसी ) / ४८८४ / 
२०२१-२२ / सन २०२२. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ऑरा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , स . नं . ५८ / १ बी ( पार्ट ) व सर्वे 
नं . ५७/२ ( पार्ट ) भोकरपाडा व्हिलेज , ता . पनवेल , जि . रायगड 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८८४ / 
२०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) कलम १५४ ब- ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


" 


“ 


“ 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल . 


दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


